वस्त्रोद्योग धोरण 2099-2099 अंतर्गत वस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज सवलत अनुदान वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० मार्च, २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१/टेक्स-२, दि. १ मार्च, २०१२ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
3) संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांची पत्रे. 
४) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
६) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, दि. १० मे, २०१६ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ दि.१९/०३/२०२० 
९) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४/०६/२०२१ 
प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत केंद्र पुरस्कृत TUFS शी निगडीत दिर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत 
योजना जाहिर करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत या योजने अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना सन २०१९-२० 
मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय ०.१९/०३/२०२० रोजी निर्गमित करण्यात 
आला होता. तथापी वित्त विभागाने सदर अनुदान वितरणास मान्यता दिली नाही त्यामुळे सदर निधी त्या 
प्रकल्पांना वितरीत करता आला नाही. सबब दि.३१/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयांन्वये सदर शासन निर्णय 
अभिक्रमित करून सन २०२१-२२ च्या उपलब्ध तरतूदीतून सदर शासन निर्णयातील प्रकल्पांना उपलब्ध 
तरतूदीच्या प्रमाणात अनुदान वितरीत करण्यात आले होते परंतु काही प्रकल्पांना त्यामधील उर्वरीत अनुदान 
वितरीत करणे बाकी होते. आता सदर प्रकल्पांना या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील 
विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
वस्त्रोद्योग धोरण 2099-2099 अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज सवलत अनुदान या योजनेखाली 
विविध बैठकांमध्ये मंजूरीप्राप्त प्रकल्पांना सन २०२१-२२ मध्ये सुधारीत अंदाजाद्वारे उपलब्ध तरतूदीपैकी वित्त 
विभागाने खर्चासाठी उपलब्ध करून दिलेली तरतूद रू.१२०००.०० लक्ष या मधून या शासन निर्णयासोबतच्या 
“परिशिष्टा ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू. २९,९५,६१,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी पंच्यान्नऊ 
लाख एकसष्ट हजार रूपये मात्र) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्याचप्रमाणे संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे ज्या प्रकल्पांची 
तपासणी झाली असून व ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे अशा प्रकरणात अंतिम निर्णय 
झाल्यावरच अनुदान वितरीत करण्यात येईल किंवा झालेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 
तसेच ज्या प्रकल्पांची दक्षता व नियंत्रण पथका कडून वेळेअभावी अद्याप तपासणी झालेली नाही त्या 
प्रकल्पांची पुढील नजीकच्या काळात लवकरच तपासणी करण्यात येईल आणि त्याप्रकल्पात तपासणीअंती 
काही अनियमितता आढळून आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर अनुदान व्याजासह वसुल करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


२. सदरहू TH घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिझ्ानिर्देशानुसार 
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.G.S. द्वारे वितरीत करण्यात 
यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकेने या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन J gee विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. स.दि.खरात, उप 
सचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) ४०००९) 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसहाय्याची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) केंद्र पुरस्कृत (TUF) योजनेशी 
संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना(कार्यक्रम) ३३, 
अर्थसहाय्य(२८५१ ५९८१)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

५. वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४/०६/२०२१ या 
परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतीळ लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 
आहे. 

६. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खाळील प्रमाणे 
आहे- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६४) केंद्र पुरस्कृत (TUF) 
योजनेशी संबंधित वस््रोद्योग प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना 
(कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य (२८५१५९८१) "या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी 
वित्त विभागाने रू.१२०००.०० लक्ष निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे सुधारीत 
अंदाज २०२१-२२ मध्ये देखील रू.१२०००.०० लक्ष इतकाच निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर 
निधीपैकी या शासन निर्णयाअन्वये रू. २९९५.६१ लक्ष निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


8) 


4) 


8) 


७. 


ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रलंबित नाही. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 
वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे:- 
लागू नाही. 
बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 
अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 
खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेझानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :-लागू नाही. 

सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव(वस्त्रोद्योग), यांच्या 


अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या विविध बैठकीत geen प्रकल्पांच्या दाव्यांना 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टू. 
अनौस 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
३६/२०२२/व्यय-२ दि.०३ /०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून वितरीत करण्यात येत आहे. 


र्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०७१८३४०३३३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tea र व नावाने, 


MADANE VISHAL 
VISHWAS 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
७. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 
८. आयुक्त (TAM), TAS आयुक्तालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 
९. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१०. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
११. परिशिष्ट अ मधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे). 
पृष्ठ ६ पैकी ३ 


49360 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


झासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ दिनांक :- 30/03/2022 सोबतचे परिशिष्ट 


Maharashtra State Co-op. 


D/2016/10467 | DHANSMRUTI TEXTILES PRIVATE LIMITED 180.22 ठल 
Total Funds for Maharashtra State Co-op. Total Bank Amount 
Bank Name erred 
an 
ae ae 
L/2016/10002 | Sudarshan Jeans Pvt. Ltd 16.49 Bank of Baroda 
L/2016/10002 | Sudarshan Jeans Pvt. Ltd 18.59 Bank of Baroda 
L/2016/10002 | Sudarshan Jeans Pvt. Ltd 20.47 Bank of Baroda 
D/2016/10174 | Sudarshans Jeans Pvt Ltd 315.45 Bank of Baroda 
D/2016/10174 | Sudarshans Jeans Pvt Ltd 351.16 Bank of Baroda 
D/2016/10174 | Sudarshans Jeans Pvt Ltd 380.15 Bank of Baroda 
Total Bank Amount 
Bank Name _| Total Funds for Bank of Baroda 
1 1102.31 | 
2014/0/00115 | M/S. RAYMOND UCO DENIM PRIVATE LIMITED 2.8 Bank of Maharashtra 
D/2015/10064 | M/S. RAYMOND UCO DENIM PRIVATE LIMITED 355.63 Bank of Maharashtra 
Total Funds for Bank of Maharashtra Total Bank Amount 
Bank Name 
| 358.43 | 
2012/0/01319 | SIYARAM SILK MILLS LIMITED 439.5 Corporation Bank 
D/2016/10772 | SIYARAM SILK MILLS LIMITED 311.28 Corporation Bank 
: Total Bank Amount 
Bank Name _| Total Funds for Corporation Bank 
750.78 
D/2015/10019 | INNOVATIVE TEXTILES LIMITED 72.78 Indian Oversess Bank 
Bank Name_| Total Funds for Indian Oversess Bank 72.78 
. NATIONAL COOPERATIVE 
D/2016/10756 | Metro Hi-Tech Co-op Park Ltd 49.09 DEVELOPMENT CORPORATION 
Total Funds for NATIONAL Total Bank Amount 
Bank Name_ | COOPERATIVE DEVELOPMENT 
CORPORATION 49.09 
2014/5/00397 | M/SJJ SPUN PRIVATE LIMITED 46.28 Punjab National Bank 
: व Total Bank Amount 
Bank Name_| Total Funds for Punjab National Bank 
46.28 
D/2016/10238 | JAWAHAR SAHAKARI SOOT GIRNI LTD 69.47 Punjab National Bank 
2013/W/01236 | PARTAP INDISTRIES LTD. 2.69 Punjab National Bank 
2013/W/01236 | PARTAP INDISTRIES LTD. 8.88 Punjab National Bank 
2013/W/00425 | SUDARSHAN JEANS PVT. LTD. 3.1 Punjab National Bank 
2013/W/00425 | SUDARSHAN JEANS PVT. LTD. 8.5 Punjab National Bank 
2013/W/00425 | SUDARSHAN JEANS PVT. LTD. 13.63 Punjab National Bank 
: : Total Bank Amount 
Bank Name_| Total Funds for Punjab National Bank 
106.27 
The Shamrao Vithal Co- 
0/2016/10016 SHREE SIDDHIVINAYAK COTSPIN PRIVATE 557.01 


LIMITED 


operative Bank Ltd. 


Total Funds for The Shamrao Vithal Co- 
operative Bank Ltd. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


257.01 
D/2016/10362 | D'DECOR HOME FABRICS PVT. LTD. 72.44 Union Bank of India 
Total Funds for Union Bank of India 72.44 
एकुण 2995.61 


Bank Details 


Bank Name Maharashta State Co-op bank Ltd. 


t Name 


IFSC Total Subsidy 
MSCI0082002 Amount Rs. In Lacs 
| Sr.No | No Bank Name Bank of Baroda 


TUFS SUBSIDY REMITTANCE ACCOUNT 29040200000009.00 
IFSC Total Subsidy 
BARBOBANERS Amount Rs. In Lacs 


Bank Name Bank of Maharashtra 


TUFS SUBSIDY MAHARASHTRA Sjasacrasas oo 
MAHB0000002 Total Subsidy 
Amount Rs. In Lacs 


| Sr.No | No Bank Name Corporation Bank 


CORPORATION BANK MAHA TUFS 510101006088146.00 
IFSC Total Subsidy 
५0१0000221 Amount Rs. In Lacs 750.78 


Bank Name Indian Oversess Bank 


Accoun Government of Maharashtra Textile Recount Nunaber 160601000000623.00 
t Name Subsidy Fund Account 
IFSC Total Subsidy 
105/0000014 Amount Rs. In Lacs 


| Sr.No | No Bank Name CANARA BANK 
Accoun NATIONAL COOPERATIVE 
IFSC Total Subsidy 
RO Amount Rs. In Lacs 49.09 
Bank Name Punjab National Bank 
Accoun 
Nie INTEREST SUBSIDY SCHEMES OF GOM Account Number 3845003171160.00 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


1102.31 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


mn याग PUNB0374000 Total Subsidy 


Code Amount Rs. In Lacs 106.27 


The Shamrao Vithal Co-operative 
Bank Ltd 


Accoun The Shamrao Vithal Co-operative Bank कड काळें 
t Name 
HDFC0000060 Total Subsidy 
Amount Rs. In Lacs 


| Sr.No | No Bank Name Union Bank of India 


Accoun MAHARASHTRA TUFS INT 
REIMBURSMENT & CAPITAL SUBSIDY a ata 

IFSC Total Subsidy 
५200730210 Amount Rs. In Lacs 


Total Subsidy Amount Rs. in Lacs 2995.61. 


Bank Name 


72.44 


2995.61 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


